शासकीय गोदाम दुरुस्तीच्या 
कामासाठी निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत. 

सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.9८/नापु-१६ ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३० जुन, २०१८ 
— 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१७/नापु-१६ ब,दिनांक १६.०३.२०१८ 


२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १०१७/प्र.क्र.१३८४/नापु-१६ ब,दिनांक २८.०३.२०१८ 

3) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.११/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०४.२०१८ 

8) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५॥०/प्र.क्र.१४७६/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०४.२०१८ 
५) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११७/५/॥०/प्र.क्र.१४७७/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०४.२०१८ 
६) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१०/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०४.२०१८ 

(9) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१२/नापु-१६ ब,दिनांक १९.०४.२०१८ 

८) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१३/नापु-१६ ब,दिनांक २३.०४.२०१८ 

९) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११६/प्र.क्र.१२७९/नापु-१६ ब,दिनांक २३.०५.२०१८. 
१०) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१५/नापु-१६ ब,दिनांक १५.०६.२०१८. 

११) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१६/नापु-१६ ब,दिनांक १५.०६.२०१८. 

१२) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.४०/नापु-१६ ब,दिनांक १५.०६.२०१८. 

१३) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.४१/नापु-१६ ब,दिनांक १५.०६.२०१८. 


१४) शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.१४/नापु-१६ ब,दिनांक २६.०६.२०१८. 


प्रस्तावना 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील शिधापत्रिका धारकांना जीवनावश्यक वस्तूचे 
वितरण करण्यात येते. भारतीय अन्न महामंडळाकडून प्राप्त होणाऱ्या अन्नधान्याची साठवणूक राज्य 
शासनाच्या गोदामामध्ये केली जाते. सदरहू राज्य शासकीय गोदामांच्या दुरूस्तीच्या प्रस्तावांची 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आवश्यकतेनुसार छाननी केल्यानंतर गोदाम दुरूस्ती प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या गोदाम दुरूस्ती कामास 
निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


शासन निर्णय- 


शासकीय गोदाम दुरूस्तींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
आदेशामधील अटींच्या अधीन राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर आदेशान्वये 
वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


छाननी अंती 
अंदाजपत्रकीय 
किंमत (रूपये) 


गोदामाचे कामाचे स्वरूप 


नाव 


जिल्हा | तालुका 


(रु.) 


रायगड 


अलिबाग 


अलिबाग 


छत बदलणे, गिलावा करणे, 
रंगकाम करणे, रोलींग शटर 
बसविणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


९,९७,६४३/- 


४,९८,८२१/- 


रायगड 


माणगाव 


गोरेगाव 
शासकीय 
गोदाम क्र.१ 


अस्तित्वातील सीजीआय शिट 
काही ठिकाणी खराब झालेले 
असल्यामुळे ४० टक्के शिट 
बदलणे, गिलावा करणे, 
रंगकाम करणे, रोलींग शटर 
बसविणे इत्यादी. 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


१७,९४,५६०/- 


८,९७,२८०/- 


रायगड 


माणगाव 


गोरेगाव 
शासकीय 
गोदाम क्र.२ 


अस्तित्वातील ए.सी.शिट पूर्ण 
खराब झालेले असून त्याऐवजी 
सिजीआय शिट टाकण्याचे 
प्रस्तावित करण्यांत आलेले 
आहे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इत्यादी. 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


११,९१,८८८/- 


५,९५,९४४/- 


रायगड 


अलिबाग 


पोयनाड 


जुने खराब पत्रे काढून कोटेड 
सिट्स बसविणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


९,९६,९११/- 


४,९८,४५५/- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


षु. 


रायगड 


अलिबाग 


रेवदंडा 


जुने खराब पत्रे काढून कोटेड 
सिट्स बसविणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


९,९९,५७०/- 


४,९९,७८५/- 


रायगड 


अलिबाग 


हाठिवरे 


जुने खराब पत्रे काढून कोटेड 
सिट्स बसविणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे इत्यादी 
(अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


९,९७,५९३/- 


४,९८,७९६/- 


परभणी 


परभणी 


परभणी 
शासकीय 
गोदाम क्र.३ 


नवीन पत्रे बसविणे, गोदामाच्या 
बाहेरील परीसरात सिमेंट 
काँक्रीटीकरण करुन सीसी 
नालीचे बांधकाम करणे, फरशी 
बदलणे, रंगरंगोटी करणे, 
इत्यादी (अंदाजपत्रकाप्रमाणे) 


३१,७७,८६०/- 


१५,८८,९३०/- 


रायगड 


रोहा 


वरसगाव- 
कोलाड 


वीट बांधकाम करणे, गिलावा 
करणे, रंगकाम करणे, रोलींग 
शटर बसविणे, जी. आय.सीट 
बसविणे इ. अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


१६,९९,९४१/- 


८,४९,९७०/- 


रायगड 


मुरुड 


मुरुड 


छताची दुरुस्ती करणे, दरवाजे 
खिडक्या बसविणे, आतून 
बाहेरून रंगकाम करणे, 
दरवाजे खिडक्याचे रंगकाम 
करणे, आतून बाहेरुन प्लॅस्टर 
करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
शटर बदलणे इत्यादी 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


२४,७९,४९४/- 


१२,३९,७४७/- 


: 


रायगड 


कर्जत 


उरण 


छतावरील सर्व जीआय पत्रे 
काढून नवीन बसवणे, खराब 
असलेले रोलींग शटर, 
खिडक्या व दरवाजे इत्यादी 
बदलुन नवीन बसविणे, विट, 
दगडी, आरसीसी इत्यादी 


२७,०९,८३८/- 


१३,५४,९१९/- 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


बांधकामे दुरुस्ती करुन 
प्लास्टर, पॉईटिंग व रंगकाम 
करणे, शौचालयाचे 
नुतनीकरण करणे, नविन 
दरवाजे, संडास भांडे, 
वॉशबेसिन व नळ बसविणे, 
संरक्षण भिंतीचे विट, दगड, 
आरसीसी खराब बांधकाम 
नुतनीकरण करुन प्लास्टर, 
पॉईटिंग व रंगकाम करणे इ. 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


| 


रायगड 


नेरळ 


जुने wad छप्पर काढून 
नवीन बसविणे, दरवाजे व 
खिडक्यांना दुरुस्ती करणे, 
खराब झालेल्या लादीच्या 
ठिकाणी नवीन लादी बसवणे, 
भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम 
करणे व तैलरंग लावणे, 
चौकीदाराची जुनी खोली 
पाडून नवीन खाली बांधणे, 
गोदामास व वाचमन रुमला 
जोता संरक्षण फरशी बसविणे, 
गोदामासमोरील जागेवर दगडी 
फरस बसविणे इत्यादी 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


४२,२२,८९१/- 


२१,११,४४६/- 


१२. 


रायगड 


सुधागड 


पाली 
शासकीय 
गोदाम क्र.१ 


फरश्लीचे नुतनीकरण करणे, 
दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती 
करणे, गिलावा दुरुस्ती करणे, 
इमारतीस आतुन व बाहेरुन 
रंगकाम करणे, छताचे 
नुतनीकरण इत्यादी 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


२५,६१,५६७/- 


१२,८०,७८४/- 


१२३. 


रायगड 


सुधागड 


पाली 
शासकीय 
गोदाम क्र.२ 


फरश्लीचे नुतनीकरण करणे, 
दरवाजे व खिडक्यांची दुरुस्ती 
करणे, गिलावा दुरुस्ती करणे, 


२५,९५,७६२/- 


१२,९७,८८१/- 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


इमारतीस आतुन व बाहेरुन 
रंगकाम करणे, छताचे 
नुतनीकरण इत्यादी 
अंदाजपत्रकाप्रमाणे 


एकुण १,३२,१२,७५८/- 


अक्षरी रुपये- एक कोटी बत्तीस लाख बारा हजार सातठऱी अठ्ठावण फक्‍त 


२. वरीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे तातडीने सुरू 
करुन पूर्ण करण्यात यावीत. गोदाम दुरूस्ती सुरू झाल्यानंतर प्रथम दुरूस्तीचा संपूर्ण तपशील तसेच 
संबंधित दुरूस्तीचा दरमहा आढावा घेऊन दुरूस्तीची प्रगती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शासनास 
सादर करावी. 


3. सदरील झासकीय गोदाम दुरूस्तीची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 


४. सदर गोदामांच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरचे काम हे मंजूर अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
उत्कृष्ट झाल्याबाबतची खातरजमा संबंधीत कार्यकारी अंभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी यांनी संयुक्‍तरित्या करून तसा स्थल निरिक्षण अहवाल तयार करावा व तो 
अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

५. दुरूस्तीस विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम दुरूस्तीस वाढीव खर्च होणार नाही याबाबतची 
दक्षता घ्यावी. सदरहू निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता/ठेवता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी. 


६. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर गोदाम दुरूस्तीचा खर्च "मागणी क्रमांक एम-२, मुख्य 
लेखाशिर्ष २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(०२) 
मुफसल, (योजनेतर)(दत्तमत) (२४०८ ०१०८) २७ लहान बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 

७. त्याचप्रमाणे काही कारणास्तव संबधित गोदाम दुरूस्तीचे कामावर उपलब्ध करून दिलेला निधी 
खर्ची पडण्याची शक्यता नसल्यास त्याबाबतच्या कारणमीमांसेसह शासनास अहवाल सादर करावा. 
सदरहू आदेशान्वये वितरित केलेला निधी ३० ऑक्टोबर, २०१८ पूर्वी खर्च न झाल्यास सदर निधी 
काढून घेण्याची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. 


८. संबंधित गोदाम दुरुस्ती कामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या खर्चापेक्षा अधिक 
निधी वितरीत होणार नाही याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. याबाबतची 
संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


९. प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात कामाचे संक्षिप्त स्वरूप नमूद करण्यात आलेले असून प्रत्यक्षात 
गोदाम दुरूस्तीचे काम शासनास सादर केलेल्या दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकानुसारच पूर्ण करण्यात 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु- १११८/प्र.क्र.७८/नापु-१६ ब 


यावे. म्हणजेच शासनास सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट बाबीनुसार गोदाम दुरूस्तीचे काम 
पूर्ण करण्यात यावे. 
१०. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग पहिला उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक 
१० नुसार तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२११२८४६३२०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
U d d hav DN “Nom ae : sot oem 


२ 
talCode=40003. 
2.5.4.20=3e52cab4406: 771 6de23ff575342 


Dattat raya Wa | u nj 86fcb658bbfd2de90eba24, anne Dattatraya Walunj 


Di 2018.07.02 11:29:58 +05'30' 


(उ.द.वाळुंज) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. उपायुक्त (पुरवठा), कोकण व औरंगाबाद. 

२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड व परभणी. 

४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व परभणी. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड व परभणी. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड व परभणी. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-४, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), ST व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१३.निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


